RNINo . MAHBIL06425 / 13/ 1/ 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


FREta 


Home 


Cate 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २९ ] 


शनिवार , एप्रिल २९ , २०१७ / वैशाख ९ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे४ 


असाधारण क्रमांक २९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा.-- ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी- १०९५/ १०१/ डेक्स - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी 

१९९५. 
( २) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , आदेश क्रमांक रानिआ / नप- २००९ /प्र. क्र . १३ / का - ६, दिनांक ५ जून २०१० . 
(३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५/प्र . क्र . १०/ का - ६ , दिनांक १० ऑगस्ट 

२०१५. 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / २०१६ / उनिख/ प्रकरण क्र . १३ / संगणकीकरण कक्ष, दिनांक १५ 

ऑक्टोबर २०१६. 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ २०१६/ उनिख / प्रकरण क्र . १३ / कासं कक्ष , दिनांक २५ 

ऑक्टोबर २०१६ . 


( ६) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . २६ / का - ७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १- डी ) अन्वये 

क्रमांक साशा/ नपा -५२८ / २०१७. --(१) सातारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजी पार पडून त्याचा निकाल दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आला होता . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य 
यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी/ १०९५/ १०१/ डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ व मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश 
क्रमांक रानिआ/ २०१६ / उनिख/ प्रकरण क्र . १३ / कासं कक्ष , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ प्रमाणे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निकाल 
जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे मा. राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या रीतीने खर्चाची 
हिशोब व प्रतिज्ञापत्र ( Annexure I and Annexure Ill) मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. जे उमेदवार यामध्ये कसूर करतील अशा 
उमेदवारांना उपरोक्त कलम १६ (१ डी ) अन्वये अनर्ह ठरविण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. याबाबत दिनांक १० एप्रिल 
२०१७ रोजी निम्नस्वाक्षरीत यांचेकडे खुलासा सादर करणेबाबत संबंधित उमेदवारांस नोटिसा बजाविणेत आलेल्या होत्या . सदरहू निश्चित 
केलेल्या तारखेस सोबतच्या जोडपत्रातील उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या रीतीने खर्चाचे हिशोब व प्रतिज्ञापत्र 
सादर करणेबाबत कोणतेही समाधानकारक कारण/ खुलासा दिलेला नाही. 


एच -१८१, भाग एक - अ ( असा.)( पु. वि. पु.) - २९ - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २९ एप्रिल २०१७ / वैशाख ९ , शके १९३९ 


( २ ) सबब महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ (१- डी), मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२००९/ प्र. क्र . १३/ का -५ व का . ६, दिनांक ५ जून २०१० व मा . राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५/ प्र. क्र . १० / का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

आदेश 
(१ ) सातारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ मधील खालील उमेदवार यांना 
उपरोक्त निकालपत्रात नमूद केलेप्रमाणे निवडणूक खर्चाचे संक्षिप्त विवरण भाग एक ( Annexure I) व प्रतिज्ञापत्र ( Annexure ||l) विहित 
मुदतीत सादर न केल्याचे कारणास्तव मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१- डी ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील जोडपत्रातील उमेदवारांना महाराष्ट्र 
राज्यातील कोणत्याही नगरपरिषद / नगरपंचायतीमध्ये परिषद सदस्य होण्याकरिता या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरिता अनर्ह ठरविण्यात 
येत आहे. 


जोडपत्र 


अ . क्र . 


नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


कराड नगरपरिषद, कराड 


फलटण नगरपरिषद, फलटण 


cw 


महाबळेश्वर नगरपरिषद, महाबळेश्वर 
म्हसवड नगरपरिषद , म्हसवड 


दहिवडी नगरपंचायत , दहिवडी 


( १) श्री . मुल्ला इम्रान लियाकत, रा. कराड . 
( २) श्री . मुल्ला फिरदोस शब्बीरमिया , रा . कराड. 
( ३) श्रीमती पुनम भानुदास धोत्रे, रा . कराड. 
( ४) श्री. शेख वसीम बौउदीन , रा. कराड. 
( ५) श्री. कागदी आर्षद गणी, रा. कराड . 
( ६) श्री. कांबळे विशाल नामदेव , रा. कराड . 
( ७) श्रीमती राऊत अश्विनी किरण, रा. फलटण . 
( ८) श्री . बिचूकले संतोष बाळासाहेब , रा. फलटण . 
(९) श्री . असिफ उस्मान पटेल , रा. महाबळेश्वर . 
( १० ) श्री . शिवाजी श्रीपती लोखंडे, रा. म्हसवड. 
( ११ ) श्री . निलेश नानासो काटे , रा . म्हसवड . 
( १२) श्रीमती शालन सोमनाथ खरात , रा . म्हसवड. 
( १३) श्री . अवघडे प्रकाश गुलाब , रा. दहिवडी. 
( १४ ) श्री . अभिजित विश्वंभर स्वामी , रा . दहिवडी . 
( १५ ) श्रीमती सुनंदा जयवंत जवळ , रा. मेढा . 
( १६ ) श्री . महेश मोहन वारागडे, रा . मेढा. 
( १७ ) श्रीमती बर्गे दिपाली संतोष, रा. कोरेगाव. 
( १८ ) श्रीमती मुल्ला सायराबानू आयुब , रा. कोरेगाव . 
( १९ ) श्रीमती बर्गे मालन संभाजी, रा. कोरेगाव . 
( २०) श्री. पवार सुनिल संपत , रा. कोरेगाव. 
( २१) श्री. घोरपडे अक्षय श्रीकांत, रा . कोरेगाव . 
( २२ ) श्रीमती बोतालजी निशा प्रदिप , रा . कोरेगाव. 
( २३ ) श्रीमती बोतालजी राणी उत्तम , रा. कोरेगाव. 
( २४ ) श्री . बर्गे महेश शामराव, रा. कोरेगाव . 
( २५) श्री . माने अमर दत्तात्रय , रा. कोरेगाव. 
( २६) श्री. शिंदे अमोल भिकू , रा. कोरेगाव . 


मेढा नगरपंचायत, मेढा 


कोरेगाव नगरपंचायत , कोरेगाव 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २९ एप्रिल २०१७ / वैशाख ९, शके १९३९ 

जोडपत्र- - चालू 
नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव 

उमेदवाराचे नाव 


अ . क्र . 


३ 


कोरेगाव नगरपंचायत , कोरेगाव -- चालू 


वडूज नगरपंचायत , वडूज 


( २७ ) श्री . चिनके किशोर शिवलिंग , रा. कोरेगाव. 
( २८ ) श्री . नामदास रविंद्र भगवान, रा . कोरेगाव . 
( २९ ) श्री . फडतरे अमर शंकर, रा. वडूज . 
( ३० ) श्रीमती काळे चंपा अविनाश, रा. वडूज . 
(३१) श्रीमती काळे शकुंतला बबन, रा. वडूज . 
( ३२ ) श्रीमती काळे साधना सचिन, रा. वडूज . 
( ३३ ) श्रीमती खुडे पद्मिनी बाबासो, रा. वडूज . 
( ३४ ) श्रीमती खुडे रुक्मिणी सोमनाथ, रा. वडूज . 
( ३५ ) श्रीमती तुपे कविता जितेंद्र, रा. वडूज . 
( ३६ ) श्रीमती बडेकर दिपाली प्रतिक , रा. वडूज. 
( ३७ ) श्रीमती बैले कांताबाई अशोक , रा. वडूज . 
( ३८ ) श्रीमती रेखा वसंत महापुरे , रा. वडूज . 
( ३९ ) श्रीमती कुंभार सुमन विलास , रा . वडूज . 
( ४० ) श्री. खुडे हणमंत शिवाजी ( सर ), रा . वडूज . 
( ४१) श्री . रायबोळे सागर प्रकाश , रा . वडूज . 
( ४२) श्री . खडके महेश रघुनाथ , रा . वडूज . 
( ४३) श्री . नवगण ( लोहार) किरण हरिश्चंद , रा . वडूज . 
(४४) श्री. मुल्ला दाऊदखान मोहमदअल्ली, रा. वडूज . 
( ४५ ) श्री. मुल्ला मूसा नुरमहम्मद , रा . वडूज . 
( ४६ ) श्री . शेटे विजयकुमार गजानन, रा . वडूज . 
( ४७ ) श्री . शेटे विजय पांडुरंग, रा. वडूज . 
( ४८ ) श्री . काळे सचिन प्रताप , रा. वडूज . 
( ४९ ) श्रीमती जाधव सुजाता अमित, रा. वडूज . 
( ५०) श्रीमती जाधव सुजाता रणजित , रा. वडूज . 
( ५१ ) श्रीमती यादव कमल अरूण , रा . वडूज . 
( ५२ ) श्रीमती यादव हेमलता सचिन, रा. वडूज . 
( ५३) श्री . शिंदे ऊर्फ कोकाटे सुमन अंकुश , रा. वडूज . 
( ५४ ) श्री . खुस्पे संजय विठ्ठल , रा . वडूज . 
( ५५) श्री. गोडसे अमोल संपतराव , रा. वडूज . 
(५६) श्री . जगताप राजेंद्र विनायक , रा. वडूज . 
(५७) श्री . जाधव अरविंद बळीराम , रा. वडूज . 
( ५८ ) श्रीमती चव्हाण अर्चना सुभाषचंद्र , रा . वडूज . 
( ५९ ) श्रीमती काळे वासंती किरण , रा. वडूज . 
( ६० ) श्रीमती खाडे सुनिता विनायक , रा . वडूज . 
( ६१ ) श्रीमती भोसले प्रतिक्षा संतोष, रा . वडूज . 
( ६२) श्री . गोडसे अशोक रघुनाथ ( आबा), रा. वडूज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २९ एप्रिल २०१७ / वैशाख ९ , शके १९३९ 


जोडपत्र- - चालू 


अ . क्र . 


नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


३ 


वडूज नगरपंचायत , वडूज - -चालू 


( ६३ ) श्रीमती बनसोडे रेखा राजेंद्र, रा . वडूज . 
(६४) श्रीमती गोडसे नीलम जयवंत, रा. वडूज . 
( ६५) श्रीमती गोडसे स्नेहल युवराज ऊर्फ महेश, रा. वडूज . 
( ६६ ) श्रीमती जमदाडे रुपाली राहूल , रा . वडूज . 
( ६७ ) श्रीमती पवार लता गणपत , रा. वडूज . 
( ६८ ) श्री . गोडसे विजय तानाजी , रा . वडूज . 
(६९) श्री. शिंदे गोविंदराव काकासो ( आप्पा), रा. वडूज . 


___ अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा, १९ एप्रिल २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRINARESH MAHADEORAO GOTE . 


